३६ महाराष्ट्र बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना, पुणे 
या कार्यालयास प्रशिक्षण / शिबिरांकरीता निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्र :-राछासे-२६२३/प्र.क्र.९१/क्रीयुसे-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २८ जून, २०२३. 
वाचा :- 


१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दि. १७ एप्रिल, २०१५ 

२. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र.राछासे/अर्थ प्रशिबिरे/२०२३-२४/का-५/६३९, दि. १५ 
मे, २०२३ 

३. कमांडर डायरेक्टर, राष्ट्रीय छात्र सेना, मुंबई यांचे पत्र क्र.८०००/९००//००५७/२३-२४/5७;, 
दि. २२.०६.२०२३ 


प्रस्तावना :- 
शिक्षण संस्थेतील माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी सन १९४८-४९ मध्ये 


राष्ट्रीय छात्रसेना दलाची देडाव्यापी स्वरुपात स्थापना करण्यात आली असून राष्ट्रीय छात्रसेनेची तरतूद व रचना 
करण्याच्या दृष्टीने "राष्ट्रीय छात्रसेना कायदा, १९४८" हा अधिनियम करण्यात आला आहे. 

त्यानुसार ३६ महाराष्ट्र बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना, पुणे कार्यालयास केरळ येथे होणाऱ्या IDSC- 
२०२३ (Inter Directorate Shooting Championship - 2023 ) या शिबीर/प्रशिक्षणामध्ये सहभागी होण्यासाठी 
रू. १६,९२,८०४/ इतका निधी उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : - 

३६ महाराष्ट्र बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना, पुणे कार्यालयास केरळ येथे होणाऱ्या IDSC - २०२३ 
( Inter Directorate Shooting Championship - 2023 ) या शिबीर / प्रशिक्षणामध्ये सहभागी होणाऱ्या 
छात्रांसाठी खालील विवरणपत्रात नमूद बाबींकरीता रू. १६,९२,८०४/ (अक्षरी रूपये सोळा लक्ष, AAT हजार, 
आठडो चार फक्त.) इतक्या निधीची देयके पारित करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. राष्ट्रीय छात्र सेना, मागणी क्रमांक- ई-३, २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०२, (०१) विद्यार्थ्यांसाठी युवक 
कल्याण कार्यक्रम (०१)(०१) राष्ट्रीय छात्र सेना (अनिवार्य) २१, पुरवठा व सामग्री (२२०४ ००१६) या लेखाशीर्षामध्ये 
सन २०२३-२४ मध्ये उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून सदर खर्च भागविण्यात यावा. सदर रक्‍कम कोषागारातून 
SERA करणेकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून संबंधित समादेशक अधिकारी, गट मुख्यालय, 
राष्ट्रीय छात्र सेना यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. तसेच आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना नियंत्रण 


अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२६२३/प्र.क्र.९१/क्रीयुसे-३, 


र सदर शासन निर्णय, उपरोक्त लेखाशिर्षांतर्गत त्यावर्षी मंजूर करण्यांत आलेल्या तरतुदीपेक्षा जास्त 
निधी खर्च होणार नाही या अटीच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


v. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०६२८१४३९५७५७२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by SHAILA BABAN YADAV 
Date: 2023.06.28 14:42:54 +05'30' 
(Yor ब. यादव) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, राजभवन, मुंबई यांचे सचिव, 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, 
३. मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, 
४. मा.मंत्री (क्रीडाव युवक कल्याण), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 
७. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
८. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
qo, अतिरिक्‍त महासंचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना संचालनालय, मुंबई 
११. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 
१२. महालेखापाल (लेखापरिक्ष), महाराष्ट्र-१/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
१३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 
१४. विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे 
१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
१७. समादेशक अधिकारी, ३६ महाराष्ट्र बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना, पुणे 
१८.अवर सचिव,वित्त विभाग-व्यय-५/विनियम/अर्थसंकल्प-८, मंत्रालय, मुंबई 
१९. निवड नस्ती, क्रीयुसे-३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


